RNINo . MAHBIL / 2012 / 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - १० , अंक -४३ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 

ते 


[ पृष्ठे २४ 


> 


प्राधिकृत प्रकाशन 


शासकीय अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


, 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

९ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१५१८ / २६६२ / प्र . क्र . ११० / नवि -० ९ / २०२०.- ज्याअर्थी , नंदुरबार शहराची मूळ हद्दीसह वाढीव हद्दीसाठी सुधारित विकास 
योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम " 
असे संबोधले आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०४ / ३००१ / प्र.क्र . ६६/०५ ( सी ) / 
नवि - ९ , दिनांक १४ मार्च २००७ अन्वये भागश : मंजूर असून ती दिनांक ३० एप्रिल २००७ पासून अंमलात आली आहे व वगळलेल्या भागासाठी 
विकास योजना शासन नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१५०७ / २६४१ / प्र . क्र . ८७ / ०८ / नवि - ९ , दिनांक ३१ ऑगस्ट २०० ९ 
अन्वये भागश : मंजूर असून दिनांक १५ ऑक्टोबर २०० ९ पासून अंमलात आली आहे ( “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे क्रमांक ४०० ते ४०४ मधील जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले 
आहे ) शेती या वापर विभागात समाविष्ट आहेत ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून , 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८५ , दिनांक १६ फेब्रुवारी २०१ ९ नुसार उक्त जागा उक्त भूवापर विभागातून वगळून “ रहिवासी 
विभागात ” समाविष्ट करण्याबाबत सर्वसमावेशक प्रस्ताव करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये 
नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव दिनांक ३१ जुलै २०१ ९ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे 
“ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त फेरबदल 
काही बदलासह व अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रस्तावित फेरबदलामधील उक्त जागेपैकी सर्व्हे क्रमांक ४००/१ , ४००/२ , ४००/३ , ४००/४ पैकी ( मोजणी 
नकाशानुसार ४००/४/२ ) , ४०१/१ , ४०१/२/२ , ४०१ / २ - अ , ४०४/१ , ४०४/२/१ , ४०४/२/२ , ४०२ / १ / २ - ब / १ , ४०२/२ आणि ४०३ च्या जमीन 
मालकांनी शासनाच्या धोरणानुसार सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार उक्त वापराखालील जमीन दराच्या ५ टक्के दराने 


( १ ) 


वि ( एच ) २४८ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


1 


, 


येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी ५० टक्के शासनास देय असलेली अधिमूल्याची रक्कम रुपये १५,१३,२५० सहायक संचालक , नगररचना , नंदुरबार 
शाखा , नंदुरबार यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये 
१५,१३,२५० मुख्याधिकारी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार यांचेकडे जमा केलेली आहे . उक्त प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत सर्व्हे क्रमांक ४०४ / 
४ पैकी ( मोजणी नकाशानुसार ४००/४/१ ) च्या जमीनमालकांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केलेला नाही ; 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक १४ मार्च २००७ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक १४ मार्च २००७ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा 
समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे नंदुरबार येथील सर्व्हे क्रमांक ४००/१ , ४००/२ , ४००/३ , ४००/४ पैकी ( मोजणी नकाशानुसार ४००/४/२ ) , ४०१/१ , ४०१/२/२ , 
४०१ / २ - अ , ४०४/१ , ४०४/२/१ , ४०४/२/२ , ४०२ / १ / २ - ब / १ , ४०२/२ आणि ४०३ मधील जागा खालील अटींसापेक्ष “ शेती ” विभागातून वगळून 
नकाशात दर्शविल्यानुसार “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
अट- फेरबदलाखालील रहिवास विभागात समाविष्ट होणारे क्षेत्रावर रेखांकन मंजूर करताना रेखांकनात आवश्यक १० टक्के खुल्या 

जागेव्यतिरिक्त १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी सोडणे बंधनकारक राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , नंदुरबार नगरपरिषद , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार 
यांच्या कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


, 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर देखील उपलब्ध आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


देवदत्त रहाणे , 
कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 


dated , 22nd October 2021 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1518 / 2662 / CR - 110 / UD - 09 / 2020.- Whereas , Revised Development Plan of Nandurbar 
( Original and Additional Area ) City has been partly sanctioned by the Government vide Urban 
Development Department's Notification No. TPS - 1504 / 3001 / CR - 66 / 05 ( C ) / UD - 9 , dated 14th March 2007 
and has come into force with effect from dated 30th April 2007 and Excluded Part of the said 
Development Plan has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's 
Notification No. TPS - 1507 / 2641 / CR - 87 / 08 / UD - 9 , dated 31st August 2009 and has come into force 
with effect from 15th October 2009 ( hereinafter referred to as " the said Development Plan ” ) under 
Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 
1966 ) ( hereinafter referred to as " the said Act ” ) ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


3 


and whereas , in the said Development Plan Land bearing S. No. 400 to 404 of mouje Nandurbar 
( hereinafter referred to as " the Said Land " ) are included in " Agricultural Zone ” ( hereinafter referred to 
as " the said Zone " ) ; 


? 


and whereas , the Nandurbar Municipal Council , Nandurbar being the Planning Authority ( hereinafter 
referred to as " the Planning Authority " ) vide its General Body Resolution No. 85 , dated the 16th 
February 2019 has resolved to delete said land from the said Zone and to include the same in 
Residential Zone . Accordingly , after following all the legal procedures as per the provisions of sub 
section ( 1 ) of Section 37 of the said Act , submitted a modification proposal to the Government for 
its sanction vide its letter , dated 31st July 2019 ( hereinafter referred to as " the said Proposed 
Modification " ) ; 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned with the some changes and conditions ; 

and whereas , out of the land under the said proposed modification the Land Owner of the Survey 
No. 400/1 , 400/2 , 400/3 , 400/4 Pt ( as per Measurement Plan 400/4/2 ) , 401/1 , 401/2/2 , 401 / 2 - A , 404/1 , 
404/2/1 , 404/2/2 , 402 / 1 / 2 - B / 1 , 402/2 and 403 of Mouje Nandurbar as per the Government Policy have 
deposited Rs . 15,13,250 towards the 50 per cent Government share of premium amount worked 
out as per the 5 per cent rate of the land rates prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) 
for the year 2021-22 in the Government Treasury through the Assistant Director of Town Planning , 
Nandurbar Branch , Nandurbar and remaining 50 per cent of the premium amount of Rs . 15,13,250 
payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Nandurbar Municipal 
Council , Nandurbar . The owner of the land bearing Survey No. 404/4 Pt . ( as per Measurement Plan 
400/4/1 ) have not deposited the premium for said proposed modification ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Government hereby sanctions the said Proposed Modification and for that purpose 
amends the aforesaid Notification , dated 14th March 2007 as follows . 

In the Schedule of Modifications appended to the Notification , dated 14th March 2007 sanctioning 
the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry - 


ENTRY 


- 


- 


" The land bearing Survey No. 400/1 , 400/2 , 400/3 , 400/4 Pt . ( as per Measurement Plan 400 / 4 / 
2 ) , 401/1 , 401/2/2 , 401 / 2 - A , 404/1 , 404/2/1 , 404/2/2 , 402 / 1 / 2 - B / 1 , 402/2 and 403 of Mouje Nandurbar 
are deleted from " Agricultural Zone ” and land thus released is included in “ Residential Zone " as shown 
on the plan , subject to the condition mentioned specified below 
Condition - It will be compulsory to provide 15 per cent amenity space in addition to the mandatory 

10 per cent open space while sanctioning the residential layout plan on the area under 

Proposed Modification . 
A copy of the said Notification alongwith the part plan showing the aforesaid sanctioned 
modification shall be available for inspection of the General Public , in the office of the Chief Officer , 
Nandurbar Municipal Council , Nandurbar during Office hours on all working days for a period of one 
month . 


This Notification shall also be available on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer to Government . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


- 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -१११ ९ / २१६५ / प्र . क्र . २४० / नवि -० ९ / २०१ ९.- ज्याअर्थी , इगतपुरी शहराची वाढीव हद्दीची विकास योजना महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले 
आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०८ / २ ९ ५१ / प्र . क्र . ८१ ( सी ) / नवि - ९ / २०० ९ , दिनांक 
२१ ऑक्टोबर २०२१ अन्वये भागश : मंजूर झाली असून ती दिनांक १ डिसेंबर २०११ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास 
योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 


१ 


आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजे तळेगाव येथील गट क्रमांक ३३३ मधील जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधले आहे ) 
आरक्षण क्रमांक ८- प्राथमिक शाळा व खेळांचे मैदान व १८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्ता यासाठी आरक्षित असून उर्वरित जागा 
शेती भूवापर 

विभागात समाविष्ट आहे ; 
आणि ज्याअर्थी , इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक ८४२ , दिनांक ३१ मे २०१७ अन्वये उक्त जागेपैकी आरक्षण क्रमांक ८- प्राथमिक शाळा व खेळाचे 
मैदान या आरक्षणाने बाधित व शेती भूवापर विभागांतर्गत क्षेत्र , उक्त आरक्षणातून व भूवापर विभागातून वगळून रहिवासी विभागात समाविष्ट 
करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून फेरबदल प्रस्ताव 
दिनांक २६ डिसेंबर २०१७ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त फेरबदल 
१८.०० मीटर रुंद विकास योजना रस्त्याचा प्रस्ताव कायम ठेऊन काही अटींसह मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत जागेच्या मालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या 
दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये २७,७४,०५२ सहायक संचालक , 
नगररचना , नाशिक शाखा , नाशिक यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक २८ सप्टेंबर २०२१ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये २७,७४,०५२ मुख्याधिकारी , इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी यांचेकडे दिनांक ३० सप्टेंबर 
२०२१ रोजी जमा केलेली आहे . 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक २१ ऑक्टोबर 
२०११ ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक २१ ऑक्टोबर २०११ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 


नोंद 


मौजे तळेगाव येथील गट क्रमांक ३३३ मधील आरक्षण क्रमांक ८- प्राथमिक शाळा व खेळांचे मैदान या आरक्षणाने बाधित व शेती 
भूवापर विभागांतर्गत क्षेत्र खालील अटींसापेक्ष उक्त आरक्षणातून व भूवापर विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार “ रहिवास विभागात " 
समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


. ) 


अट १.- फेरबदलानुषंगाने रहिवास विभागात समाविष्ट होणारे क्षेत्र विचारात घेता , इगतपुरी शहराच्या प्रचलित विकास नियंत्रण 

नियमावलीनुसार जागेच्या रेखांकनात आवश्यक खुल्या जागेव्यतिरिक्त सार्वजनिक सुविधा क्षेत्रासाठी १० टक्के सोडणे बंधनकारक 
राहील . 


अट २.- मूलभूत सुविधा क्रमाणे विकसित करताना एकूण अपेक्षित सुविधांचा विकास टप्प्याने होत असताना , अर्जदारांवर एकूण जागेच्या 

भूखंड विक्रीवर पुढीलप्रमाणे बंधन राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


५ 


1 


तक्ता 


.. 


अभिन्यासातील भूखंड | सदनिका यांची सुविधांशी सांगड घालणारा तक्ता 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९ ० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , इगतपुरी नगरपरिषद , इगतपुरी , जिल्हा नाशिक 
यांच्या कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 


ड 


, 


, 


सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


देवदत्त रहाणे , 
कक्ष अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 22nd October 2021 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 


No. TPS - 1119 / 2165 / CR 240 / UD - 09 / 2019.- Whereas , Development Plan of Igatpuri ( Additional Area ) 
City has been partly sanctioned by the Government under Section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter referred to as " the said 
Act " ) vide Urban Development Department's Notification No. TPS - 1108 / 2951 / CR - 81 ( c ) / 2009 / UD - 9 , dated 
21st October 2011 and has come into force with effect from dated 1st December 2011 ( hereinafter 
referred to as " the said Development Plan " ) ; 

and whereas , in the said Development Plan Land bearing Gat No. 333 of mouje Talegaon 
( hereinafter referred to as " the Said Land " ) is shown reserved as Site No. 8- " Primary School and 
Playground " 18.00 metre Development Plan Road and remaining land is included in “ Agricultural 


Zone " ; 


and whereas , the Igatpuri Municipal Council , Igatpuri being the Planning Authority ( hereinafter 
referred to as " the said Planning Authority " ) vide its General Body Resolution No. 842 , dated the 
31st May 2017 has resolved to delete the area under reservation Site No. 8- “ Primary School and 
Playground " and area under Agriculture Zone of the said land from the said reservation and Zone 
and to be included in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Modification Proposal " ) 
by carrying out a modification to the said Development Plan by following all the legal formalities 
stipulated under the said Act , forwarded the proposal to Government for sanction vide letter dated 
26th December 2017 ; 


and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned by keeping proposal of 18.00 metre Development Plan Road intact with conditions ; 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 

à 


and whereas , the land owners of the said land as per the Government Policy have deposited 
Rs . 27,74,052 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per 
cent rate of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021 
22 in the Government Treasury on 28th September 2021 through the Assistant Director of Town 
Planning , Nashik Branch , Nashik and remaining 50 per cent of the premium amount of Rs . 27,74,052 
payable to the Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Igatpuri Municipal Council , 
Igatpuri on 30th September 2021 ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Govemment hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification , dated 21st October 2011 . 

In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification , dated 21st October 2011 
sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 


1 


- 


" Land bearing Gat No. 333 of Mouje Talegaon is deleted from Site No. 8 , “ Primary School and 
Playground " and " Agricultural Zone ” and land thus released , is included in Residential Zone as shown 
on the plan , subject to the condition mentioned specified below - 
Condition No. 1 - It will be compulsory to provide 10 per cent amenity space in addition to the 

mandatory 10 per cent open space as per the applicable Development Control 

Regulations for Igatpuri City . 
Condition No. 2 - If the land is proposed to be developed by way of plotted layout , then sale of 

plots under such layout shall be in relation to development of basic amenities 
as per the stages given below .. 


Table 


The Table showing relation to layout Plots / Flats with development of basic amenities 
( a ) After final approval of layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After completion of 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities . 

shall be permissible . 
( C ) After completion of 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities . 

shall be permissible . 
( d ) After completion of 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities . 

shall be permissible . 
( e ) After completion of 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
basic Amenities . 

shall be permissible . 


II 


This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours , for 
the period of one month in the office of the Chief Officer , Igatpuri Municipal Council , Igatpuri , district 
Nashik 


This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


1 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


७ 


1 


नगर विकास विभाग 
मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२१ 


, 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

अधिसूचना 
क्रमांक टीपीएस -३५२० / ३२१ / प्र . क्र . ७४ / नवि - ९ / २०२०.- ज्याअर्थी , यावल शहराची ( दुसरी सुधारित ) विकास योजना महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७ ) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ) 
चे कलम ३१ ( १ ) अन्वये शासन , नगर विकास विभाग , अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -३५१५ / ३७ / प्र . क्र . १ ९ / २०१५ / नवि - ९ , दिनांक ११ जानेवारी 
२०१६ अन्वये मंजूर असून ती दिनांक १० फेब्रुवारी २०१६ पासून अंमलात आली आहे ( यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे संबोधले आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेत मौजे यावल येथील गट कमांक ७०१ व गट क्रमांक २४६३ ह्या जागा ( यापुढे “ उक्त जागा ” 
असे संबोधले आहे ) विद्यमान वाणिज्य वापर ( यापुढे “ उक्त भूवापर ” असे संबोधले आहे ) म्हणून दर्शविलेल्या आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी , यावल नगरपरिषद , यावल यांनी नियोजन प्राधिकरण ( यापुढे " उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे संबोधले आहे ) म्हणून 
त्यांच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक १०१० , दिनांक ६ ऑक्टोबर २०१६ नुसार उक्त जागेपैकी गट क्रमांक ७०१ मधील भागश : ०.१८५५ 
हेक्टर क्षेत्र व गट क्रमांक २४६३ मधील संपूर्ण ०.६२ हेक्टर क्षेत्र असे एकूण ०.८०५५ हेक्टर क्षेत्र उक्त भूवापर विभागातून वगळून रहिवासी 
विभागात समाविष्ट करण्याचे ठरवून त्या अनुषंगाने उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( १ ) मध्ये नमूद वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून 
फेरबदल प्रस्ताव दिनांक १२ सप्टेंबर २०१ ९ च्या पत्रान्वये मंजुरीसाठी शासनास सादर केलेला आहे ( यापुढे “ प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले 


" 


" 


आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी , आवश्यक त्या चौकशीनंतर व संचालक , नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर , उक्त फेरबदल 
मान्य करावा , असे राज्य शासनाचे मत झाले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी , उक्त प्रस्तावित फेरबदलाअंतर्गत जागेच्या मालकांनी सन २०२१-२२ या वर्षातील बाजारमूल्यदर तक्त्यानुसार येणाऱ्या 
दराच्या ५ टक्के दराने येणाऱ्या अधिमूल्य रकमेपैकी शासनास देय असलेली अधिमूल्याची ५० टक्के रक्कम रुपये ३,८०,००० सहायक संचालक , 
नगररचना , जळगाव शाखा , जळगाव यांचेकडील लेखाशीर्षामध्ये दिनांक १० मे २०२१ रोजी जमा केलेली आहे आणि नियोजन प्राधिकरणास 
देय असलेली ५० टक्के अधिमूल्याची रक्कम रुपये ३,८०,००० मुख्याधिकारी , यावल नगरपरिषद , यावल यांचेकडे दिनांक २८ एप्रिल २०२१ 
व दिनांक ११ जून २०२१ रोजी जमा केलेली आहे . 

त्याअर्थी , आता , उक्त अधिनियमाचे कलम ३७ चे उप - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा वापर करून 
उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदलास शासन पुढीलप्रमाणे मान्यता देत आहे आणि त्यासाठी उपरोल्लिखित दिनांक ११ जानेवारी २०१६ 
ची विकास योजना मंजुरीची अधिसूचना सुधारित करण्यात येत आहे ; 

उक्त विकास योजना मंजुरीच्या दिनांक ११ जानेवारी २०१६ च्या अधिसूचनेच्या फेरबदल सूचितील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या 
नोंदीचा समावेश करण्यात येत आहे . 

नोंद 
मौजे यावल , तालुका यावल , जिल्हा जळगाव येथील गट क्रमांक ७०१ मधील ०.१८५५ हेक्टर व गट क्रमांक २४६३ मधील ०.६२ 
हेक्टर असे एकूण ०.८०५५ हेक्टर क्षेत्र विद्यमान वाणिज्य विभागातून वगळून नकाशात दर्शविल्यानुसार “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्यात 
येत आहे . 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारी प्रस्तुत अधिसूचना / भाग नकाशा मुख्याधिकारी , यावल नगरपरिषद , यावल , जिल्हा जळगाव यांच्या 
कार्यालयात , नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्याच्या कालावधीसाठी ठेवण्यात येत आहे . 

सदर अधिसूचना शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावरदेखील उपलब्ध आहे . 


" } 


> 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


देवदत्त रहाणे , 


कार्यासन अधिकारी , 
महाराष्ट्र शासन . 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६- १२ , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai - 400 032 

dated , 22nd October 2021 
Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 

NOTIFICATION 
No. TPS - 3520 / 321 / CR - 74 / 

UD - 9 / 2020.- Whereas , Development Plan of Yawal ( Second Revised ) 
City has been sanctioned by the Government vide Urban Development Department's Notification No. 
TPS - 3515 / 37 / CR - 19 / 2015 / UD - 9 , dated 11th January 2016 and has come into force with effect from 
10th February 2016 ( hereinafter referred to as “ the said Development Plan ” ) under Section 31 ( 1 ) 
of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 ( Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) ( hereinafter 
referred to as " the said Act " ) 

and whereas , in the said Development Plan Land bearing Gat No. 701 and Gat No. 2463 of 
Mouje Yawal ( hereinafter referred to as " the said Land " ) are shown as " Existing Commercial Zone " 
( hereinafter referred to as “ the said Land Use " ) ; 

and whereas , the Yawal Municipal Council , Yawal being the Planning Authority ( hereinafter referred 
to as " the said Planning Authority " ) vide its General Body Resolution No. 1010 , dated 6th October 
2016 has resolved to delete part area admeasuring 0.1855 Ha , out of Gat No. 701 and entire area 
admeasuring 0.62 Ha . of Gat No. 2463 thereby total area admeasuring 0.8055 Ha . from the said 
land use and to be included in Residential Zone ( hereinafter referred to as " the said Modification 
Proposal " ) by carrying out a modification to the said Development Plan by following all the legal 
formalities stipulated under the said Act , forwarded the proposal to Government for sanction vide 
letter dated 12th September 2019 ; 

and whereas , after making necessary enquiries and consulting the Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune the Government is of the opinion that the Proposed Modification should be 
sanctioned ; 

and whereas , the land owners of the said land as per the Government Policy have deposited 
Rs . 3,80,000 towards the 50 per cent Government share of premium amount as per the 5 per cent 
rate of the said lands as prescribed in the Annual Statement of Rates ( ASR ) for the year 2021-22 in 
the Government Treasury on 10th May 2021 through the Assistant Director of Town Planning , Jalgaon 
Branch , Jalgaon and remaining 50 per cent of the premium amount of Rs . 3,80,000 payable to the 
Planning Authority has been deposited with the Chief Officer , Yawal Municipal Council , Yawal on 28th 
April 2021 and 11th June 2021 ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred on it under sub - section ( 2 ) of Section 37 of 
the said Act , the Goverment hereby sanctions the Proposed Modification and for that purpose amends 
the aforesaid Notification , dated 11th January 2016 . 

In the Schedule of Modifications appended to the aforesaid Notification , dated 11th January 2011 
sanctioning the said Development Plan the following new entry shall be added after the last entry 

ENTRY 
" The land bearing Gat No. 701 , Area 0.1855 Ha . and Gat No. 2463 Area 0.62 Ha . totalling 0.8055 
Ha . of Mouje Yawal is deleted from Existing Commercial Zone and land thus released , is included in 
Residential Zone as shown on the plan . 

This Notification shall be kept open for inspection by the General Public during office hours , for 
the period of one month in the office of the Chief Officer , Yawal Municipal Council , Yawal , district 
Jalgaon 

This Notification shall also be published on the Government's website www.maharashtra.gov.in 


- 


1 


By Order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DEODATTA RAHANE , 
Section Officer to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


९ 


1 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


चे कलम 


, 


जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम १० ( १ ) प्रमाणे 
संस्थेचे वर्गीकरण प्रक्रिया सहकारी संस्था असून उपवर्गीकरण 
कृषी प्रक्रिया संस्था असे आहे . 

देवीदास अ . घोडेचोर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , जामखेड , 

जिल्हा अहमदनगर . 
जामखेड , १८ मार्च २०२१ . 


, 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

१०२ ( १ ) ( ब ) आणि नियम ८ ९ . 
( २ ) चेअरमन / सचिव , कुलदैवत सहकारी गृहनिर्माण संस्था 

मर्यादित , धुळे यांचेकडील पत्र दिनांक २७ जानेवारी 

२०२१ . 
( ३ ) या कार्यालयाकडील आदेश जावक क्रमांक वि -८ / 

गृह / कुलदैवतसह.गृह / कलम १०२ ( १ ) ( ब ) / सन २०२१ , 

दिनांक ९ फेब्रुवारी २०२१ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 
( ब ) अन्वये . 

अंतिम आदेश 
क्रमांक वि -८ / गृह / कुलदैवतसहगृह / कलम १०२ ( १ ) ( ब ) / अंतिम 
आदेश / १ ९ २१ / सन २०२१.- मी , संजय गिते , उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , धुळे तालुका मला शासन आदेश क्रमांक १४ ९ ३ / ११६२ / 
सीआर -४७ / १५ - स , दिनांक ७ ऑगस्ट १ ९९ ३ अनुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( ब ) मधील तरतुदीनुसार 
अंतरिम आदेश कुलदैवत सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे या संस्थेच्या सर्व व्यवहार / कारभार 
गुंडाळणेबाबतचा या कार्यालयाचा वाचिले क्रमांक ३ अंतरिम ओदश 
कायम करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ 
( १ ) मधील तरतुदीनुसार श्री . अमोल पंडितराव यंडाईत , मुख्य 
लिपिक अधीन उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे तालुका यांची 
संस्थेचे अवसायक म्हणून नेमणूक करीत असून सदर संस्थेचे 
अधिकारी व कर्मचारी यांनी संस्थेची सर्व मालमत्ता वस्तू , दाव्यायोग्य 
हक्क आणि सर्व दस्तऐवज / अभिलेखे यांचा ताबा उक्त नमूद 
अवसायक यांचेकडे सूपूर्द करावा . 

सदरचा आदेश माझ्या सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह 
आज दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी दिला आहे . 


आदेश 
क्रमांक प्रशासन / गायत्रीमातामहिलाग्रापत / नोंदणी रद्द / ७१६ / 
सन २०२१.- मी , के . पी . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये गायत्री माता ग्रामीण बिगरशेती सहकारी 
पतसंस्था मर्यादित , कासोदा , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / ईडीए / आरएसआर / ( आर ) / ८२६ / 
१ ९९ ८ , दिनांक १० जुलै १ ९९ ८ असा आहे . नुसार नोंदणी केली 
असून या संस्थेचे सभासद , संचालक , चेअरमन यांना संस्था चालू 
करण्याविषयी कोणतीही आस्था दिसून येत नाही . तसेच अवसायकांच्या 
विनंतीनुसार या सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 

या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली 
आहे असे समजण्यात यावे ही संस्था निगमनिकास म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाले आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
एरंडोल , १ मार्च २०२१ . 


आदेश 


संजय गिते , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , तालुका - जिल्हा धुळे . 


, 


धुळे , १८ मार्च २०२१ . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक सनिजा / एएनआर / जेकेडी / पीआरजीए / ५१७३ / १५ ९ / 
सन २०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , जामखेड , 

तालुका 
जामखेड , जिल्हा अहमदनगर हे जाहीर करतात की , शंभुराजे 
कृषी प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्यादित , तेलंगशी , तालुका जामखेड , 


क्रमांक प्रशासन / संघशक्तीबहुउद्देशीयस्वयं.सं . / नोंदणी रद्द / ३ / 
सन २०२१.- मी , के . पी . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम २१ अन्वये संघशक्ती बहुउद्देशीय स्वयंरोजगार सहकारी 
संस्था मर्यादित , एरंडोल , तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / ईडीएल / जीएनएल / ( ओ ) / ८११ / २००८ , 
दिनांक २ ९ ऑगस्ट २००८ नुसार नोंदणी केली असून या संस्थेचे 
सभासद , संचालक , चेअरमन यांना संस्था चालू करण्याविषयी कोणतीही 
आस्था दिसून येत नाही . तसेच अवसायकांच्या विनंतीनुसार या 
सहकारी संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 

ते 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झालेली 
आहे असे समजण्यात यावे ही संस्था निगमनिकास म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाले आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 

के . पी . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , एरंडोल , 

जिल्हा जळगाव . 
एरंडोल , ३१ मार्च २०२१ . 


सहकारी पतसंस्था मर्यादित , पारोळा , तालुका पारोळा , जिल्हा 
जळगाव नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीएलए / पीआरडी / ( ओ ) / १४१५ / १ ९ ८५ , 
दिनांक १७ मे १ ९ ८५ या अवसायनातील संस्थेची परिसमापनाची 
कार्यवाही समाप्त करीत आहे व उक्त संस्थेची नोंदणी रद्द झाली 
असे समजावे . या आदेशाच्या तारखेपासून सदर संस्थेचे विसर्जन 
झालेले असून ती निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल . तसेच सदर 
संस्थेच्या स्थावर मालमत्तेवर संरक्षक ( कस्टोडियन ) म्हणून 
श्री . एम . जी . पाटील , क्षेत्रीय अधिकारी दि जळगाव जिल्हा 
मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड , जळगाव शाखा , पारोळा क्रमांक 
२ यांची नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक १ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 
पारोळा , १ मार्च २०२१ . 


. 


, 


मध्यंतरीय आदेश 


आदेश 


, 


, 


, 


, 


, 


क्रमांक आस्थापना / मध्यंतरीय आदेश / बालाजी ना.सह.पतसंस्था / 
२४० / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पारोळा , जिल्हा जळगाव बालाजी को - ऑपरेटिव्ह क्रेडीट 
सोसायटी मर्यादित , पारोळा , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या 
संस्थेचा कारभार गुंडाळण्यात येऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेवर सौ . एस . बी . 
सिंहले , सहकार अधिकारी ( प्रथम श्रेणी ) , पारोळा यांची अवसायक 
म्हणून नेमणूक करीत आहेत . त्याचप्रमाणे वरील कलमान्वये असाही 
आदेश देतो की , संस्थेच्या अधिकारी / पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर 
आणि कारवाई योग्य दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला 
हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व संपत्ती चिजवस्तू किंवा 
कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्यांच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , 
अभिलेख व इतर दस्तऐवज ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील . 

तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरण या कार्यालयाकडे 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत सादर करावेत 
किंवा दिनांक ३ एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता या 
कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे / बाजू मांडावी . यात 
कसूर झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात 
येऊन सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये अंतिम करण्यात येईल , 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०२१ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 
पारोळा , ३ मार्च २०२१ . 

३ 


क्रमांक आस्थापना / मध्यंतरीय आदेश / मर्चन्ट ना.सह.पतसंस्था / २४५ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
१०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , पारोळा , जिल्हा जळगाव मर्चन्ट नागरी सहकारी पतसंस्था 
मर्यादित , पारोळा , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव या संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यात येऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १ ) अन्वये संस्थेवर श्री . बी . व्ही . पाटील , 
अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , पारोळा यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक करीत आहेत . त्याचप्रमाणे वरील कलमान्वये असाही आदेश 
देतो की , संस्थेच्या अधिकारी / पदाधिकारी यांची ज्या मालमत्तेवर 
आणि कारवाई योग्य दाव्यावर संस्थेचा हक्क असेल किंवा तिला 
हक्क असल्याचे आढळून येईल ती सर्व संपत्ती चिजवस्तू किंवा 
कारवाई योग्य दावे तसेच संस्थेच्या धंद्यांच्या संबंधातील सर्व पुस्तके , 
अभिलेख व इतर दस्तऐवज ऋणपरिशोधक यांच्या स्वाधीन करतील . 

तसेच सदर आदेशाबाबत संस्थेने आपले स्पष्टीकरण या कार्यालयाकडे 
या आदेशाच्या दिनांकापासून एका महिन्याच्या आत सादर करावेत 
किंवा दिनांक ३ एप्रिल २०२१ रोजी सकाळी ११.३० वाजता या 
कार्यालयात समक्ष उपस्थित राहून आपले म्हणणे / बाजू मांडावी . यात 
कसूर झाल्यास आपले काहीएक म्हणणे नाही असे गृहित धरण्यात 
येऊन सदर मध्यंतरीय आदेश महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये अंतिम करण्यात येईल . 

सदरचा आदेश आज दिनांक ३ मार्च २०२१ रोजी माझ्या सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 

गुलाब पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , पारोळा , 

जिल्हा जळगाव . 
पारोळा , ३ मार्च २०२१ . 


आदेश 


, 


, 


क्रमांक आस्थापना / संस्था नोंदणी रद्द / सह संस्था / २६३ / सन 
२०२१.- मी , गुलाब पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
पारोळा , तालुका पारोळा , जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० ९ ( २ ) व कलम २१ नुसार 
मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार पारोळा नगरपरिषद सेवकांची 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 

ते 


११ 


1 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 


आदेश 


. 


( २ ) मा . आयुक्त , मत्स्यव्यवसाय विभाग , महाराष्ट्र राज्य , 

मुंबई यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक मत्स्यवि / ९ / ३८१ / 
अवसायन / सन २०२० , दिनांक ११ सप्टेंबर २०२० . 


क्रमांक जिदुविअ / धुळे / सहकार / मत्स्य / नोंदणी / १७३ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , रंगावली मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था मर्यादित , 
नागझरी , तालुका नवापूर , जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एनपीआर / एजीआर / 
( ओ ) / ८० ९ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २२ मार्च २०२१ असा आहे . 


( ३ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सहकार / आदिवासी मत्स्य मन्यारखेडा / मध्यंतरीय आदेश / 
३६/२०२० , दिनांक ८ जानेवारी २०२१ चे मध्यंतरीय 

८ 
आदेश . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 


> 


१०३ अन्वये . 


अंतिम आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


धुळे , २२ मार्च २०२१ . 


, 


, 


आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / आदिवासी मत्स्य मन्यारखेडा / 
अंतिम आदेश / ३१५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , आदिवासी मत्स्य 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , मन्यारखेडा , तालुका - जिल्हा 
जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक ३ अन्वये दिलेले अवसायनाचे 
या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / आदिवासी मत्स्य मन्यारखेडा / मध्यंतरीय आदेश / ३६ / २०२१ , 
दिनांक ८ जानेवारी २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत 
आहे . 


, 


क्रमांक जिदुविअ / धुळे / सहकार / मत्स्य / नोंदणी / १२२ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे अधिसूचित 
करतात की , जयभवानी आदिवासी मत्स्यव्यवसाय सहकारी 
संस्था मर्यादित , नंदाळे , तालुका - जिल्हा नंदुरबार ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम ५ अन्वये नोंदविण्यात 

५ 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई / एनपीआर / एजीआर / 
( ओ ) / ८०८ / सन २०२०-२०२१ , दिनांक २४ फेब्रुवारी २०२१ असा 
आहे . 


तसेच संदर्भ क्रमांक ३ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . दिपक व्ही . ठाकूर , उपलेखापरीक्षक , जळगाव अधीन जिल्हा 
विशेष लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
इतर कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३१ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


किरण मनोहर चौधरी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


धुळे , २२ मार्च २०२१ . 


जळगाव , ३१ मार्च २०२१ . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


3 


, 


क्रमांक वि -१ / कलम ७७ - अ / प्रा.अ. / संजिवनी नापत / नियुक्ती आदेश / 
११ ९ २ / सन २०२१.- मी , अशोक चाळक , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी 
संस्था , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार मला महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ७७ चे प्राप्त अधिकारांनुसार मी असा 
आदेश देतो की , श्री समर्थ सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता सेवा 
सहकारी संस्था मर्यादित , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार या संस्थेवर 
प्राधिकृत अधिकारी म्हणून श्री . एस . के . कुलकर्णी , सहकार अधिकारी 
( श्रेणी -२ ) अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार , 
तालुका - जिल्हा नंदुरबार यांची नियुक्ती करीत आहे . प्राधिकृत अधिकारी 
यांनी विधी सुसंगत व कलम ७७ - अ नुसार आणि संस्थेच्या 
उपविधीनुसार कार्यवाही करावी . 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / शनैश्वर औद्यो.नों.रद्द / क . २१ / आदेश / १२५ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक नागरगोजे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी शनैश्वर महिला 
औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरडी / एएनआर / 
पीआरडी / आय / ४७१ , दिनांक ७ ऑक्टोबर १ ९९ ५ असा आहे व 
सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन करता 
सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या शनैश्वर महिला औद्योगिक सहकारी 
संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक १ ९ मार्च २०२१ रोजी माझ्या 
स्वाक्षरीनिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 
नंदुरबार , १ ९ मार्च २०२१ . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


आदेश 


राहुरी , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


आदेश 


> 


क्रमांक वि -२ / नियोजित एस.ए.मिशन कर्म.पत. / नोंदणी ज्ञापन / 
१३१० / सन २०२१.- जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नंदुरबार 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , नियोजित एस.ए.मिशन क्रेडिट 
को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित , नंदुरबार , जिल्हा नंदुरबार 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ 
चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये तिचा नोंदणी क्रमांक 
एनबीआर / आरएसआर / सीआर / २०२०-२०२१ / २७८ / सन २०२१ , दिनांक 
३० मार्च २०२१ असा आहे . 


> 


, 


1 


, 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / रंगकाम काम.स्वयं नों.रद्द / क . २१ / आदेश / 
१३१ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी रंगकाम 
कामगाराची स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , डिग्रस , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक 
एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / ४५ ९ / ०८ , दिनांक १६ जून २००८ 
असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन 
करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या रंगकाम कामगारांची 
स्वयंरोजगार सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक 
१० ( १ ) अन्वये उपरोक्त नमूद वर्गीकरण साधन संपत्ती संस्था व 
उपवर्गीकरण कर्ज देणाऱ्या साधन संपत्ती संस्था असे करण्यात 
आल्याचे जाहीर करीत आहे . 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाली आहे . 


अशोक चाळक , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नंदुरबार . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० फेब्रुवारी २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 
राहुरी , १० फेब्रुवारी २०२१ . 


धुळे , ३० मार्च २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


१३ 


1 


आदेश 


केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 
कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदींनुसार पुढील 
कार्यवाही करावी . 


, 


, 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / भाग्यश्री म . औद्यो.नों.रद्द / क . २१ / आदेश / 
२ ९ ८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , राहुरी भाग्यश्री 
महिला औद्योगिक सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका 
राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक आरडी / 
एएनआर / आरएचआर / पीआरडी / आय / ४७८ , दिनांक १० मे २००५ 
असा आहे व सदर संस्थेबाबत उपरोक्त नमूद वस्तुस्थितीचे अवलोकन 
करता सदर क्रमांकान्वये नोंदणी झालेल्या शनैश्वर महिला औद्योगिक 
सहकारी संस्था मर्यादित , राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर 
या संस्थेची नोंदणी रद्द करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राहुरी , २३ मार्च २०२१ . 


आदेश 


या आदेशाच्या तारखेपासून सदरची संस्था विघटित झाली आहे 
असे समजण्यात येऊन ती सहकारी संस्था म्हणून अस्तित्वात 
असल्याचे बंद झाली आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून दिला असे . 


राहुरी , १८ मार्च २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / भगिरथ पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / ३६१ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक नागरगोजे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , भगिरथ पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित , निंभेरे , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / एलएफटी / ४५४ / ८४ 
८५ / सन १ ९ ८४ , दिनांक २१ सप्टेंबर १ ९ ८४ या संस्थेची नोंदणी 
या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन व ती 
निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) 
नुसार श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधीन डॉ . बा . बा . तनपुरे 
सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , शिवाजीनगर , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर यांची परिरक्षक / प्रापक ( Custodian ) म्हणून 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 
केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 
कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदींनुसार पुढील 
कार्यवाही करावी . 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / खडाबे बु . पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / 
३५४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , खडांबे ब . सहकारी 

बु 
पाणी 

पुरवठा संस्था मर्यादित , खंडाबे बु . , तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / 
एलएफटी / ४५३ / ८४-८५ / सन १ ९ ८४ , दिनांक ९ ऑगस्ट १ ९ ८४ या 
संस्थेची नोंदणी या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात 
येऊन व ती निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे नियम 
८ ९ ( १७ ) नुसार श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधीन डॉ . बा . 
बा . तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , शिवाजीनगर , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांची परिरक्षक / प्रापक 
( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


" 


, 


> 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 


राहुरी , २३ मार्च २०२१ . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


, 


१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) नुसार 
श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधिन डॉ . बा . बा . तनपुरे सहकारी 
साखर कारखाना लिमिटेड , शिवाजीनगर , तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर यांची परिरक्षक / प्रापक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / बाबदेव पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / ३७३ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक नागरगोजे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , बाबदेव पाणीपुरवठा सहकारी 
संस्था मर्यादित , चिंचाळे , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / एलएफटी / ४६७ / ८७ 
८८ / सन १ ९ ८८ , दिनांक १ जानेवारी १ ९ ८८ या संस्थेची नोंदणी 
या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन व ती 
निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे नियम ८ ९ ( १७ ) 
नुसार श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधीन डॉ . बा . बा . तनपुरे 
सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , शिवाजीनगर , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर यांची परिरक्षक / प्रापक ( Custodian ) म्हणून 
नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 
केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 
कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदीनुसार 
पुढील कार्यवाही करावी . 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राहुरी , २३ मार्च २०२१ . 


आदेश 


" 


संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 
केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 
कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदींनुसार पुढील 
कार्यवाही करावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २३ मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


. 


राहुरी , २३ मार्च २०२१ . 

. 


आदेश 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / गंगाधरवाडी पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / 
४ ९ ४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , गंगाधरवाडी 
सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मर्यादित , गंगाधरवाडी , तालुका 
राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
आरएचआय / एलएफटी / ४६४ / ८६ / ८७ / सन १ ९ ८६ , दिनांक ८ जुलै 
१ ९ ८६ या संस्थेची नोंदणी या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर 
आदेशाच्या दिनांकापासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे 
समजण्यात येऊन व ती निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे 
नियम ८ ९ ( १७ ) नुसार श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधीन 
डॉ . बा . बा . तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , 
शिवाजीनगर , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांची परिरक्षक / 
प्रापक ( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 
केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / ढवळदेव पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / ३८० / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

चे 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक नागरगोजे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ढवळदेव सहकारी पाणीपुरवठा 
संस्था मर्यादित , चिंचाळे , तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या 
संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / एलएफटी / ४६८ / ८७ 
८८ / सन १ ९ ८८ , दिनांक १ जानेवारी १ ९ ८८ या संस्थेची नोंदणी 
या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या दिनांकापासून 
सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात येऊन व ती 
निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 

ते 


१५ 


1 


आदेश 


कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदींनुसार पुढील 
कार्यवाही करावी . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


, 


, 


. 


राहुरी , ३० मार्च २०२१ . 


आदेश 


. 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / चेडगाव पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / ५०१ / 
सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
२१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक नागरगोजे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चेडगाव कात्रड सहकारी 
पाणीपुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित , चेडगाव , तालुका राहुरी , 
जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / 
एलएफटी / ४६४ / ८६-८७ / सन १ ९ ८६ , दिनांक ८ जुलै १ ९ ८६ या 
संस्थेची नोंदणी या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात 
येऊन व ती निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे नियम 
८ ९ ( १७ ) नुसार श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधीन डॉ . बा . 
बा . तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , शिवाजीनगर , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांची परिरक्षक / प्रापक 
( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 


क्रमांक सनिरा / वि -३ / ससे गांधले पा.पु. / नों.रद्द / क . २१ / आदेश / 
५०८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 

चे 
कलम २१ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , दिपक 
नागरगोजे , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , ससेगांधले वस्ती 
सहकारी पाणीपुरवठा सहकारी संस्था मर्यादित , वांबोरी , तालुका 
राहुरी , जिल्हा अहमदनगर या संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / 
आरएचआय / एलएफटी / ७०५ / सन १ ९ ८० , दिनांक १५ एप्रिल १ ९ ८० 

/ 
या संस्थेची नोंदणी या आदेशात रद्द करीत आहे . सदर आदेशाच्या 
दिनांकापासून सदर संस्थेचे विसर्जन झाले आहे असे समजण्यात 
येऊन व ती निगमनिकाय असल्याचे बंद होईल महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ चे नियम 
८ ९ ( १७ ) नुसार श्री . बी . एस . मुसमाडे , लिपिक अधीन डॉ . बा . 
बा . तनपुरे सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड , शिवाजीनगर , 
तालुका राहुरी , जिल्हा अहमदनगर यांची परिरक्षक / प्रापक 
( Custodian ) म्हणून नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 
केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 
कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदीनुसार 
पुढील कार्यवाही करावी . 


, 


) 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


राहुरी , ३० मार्च २०२१ . 


संस्थेचे अंतिम लेखापरीक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी सदर 
संस्थेचे अवसायक यांची राहील व त्यांनी अंतिम लेखापरीक्षण 
अहवालाच्या अनुषंगाने चल / अचल मालमत्ता येणे - देणे , प्राप्त - अप्राप्त 
वसुली दाखले , न्यायालयीन व कारवाई योग्य दावे , दाखल न 
केलेल्या केसेसची यादी तयार करून कार्यवाहीसाठी कस्टोडियन 
यांचेकडे सुपूर्द करावी व त्याची एक प्रत निबंधक म्हणून या 
कार्यालयास सादर करावी तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० व त्याखालील नियम , १६६१ मधील तरतुदींनुसार पुढील 
कार्यवाही करावी . 


आदेश 


, 


सदरचा आदेश आज दिनांक ३० मार्च २०२१ रोजी माझे सही 
व शिक्क्यानिशी दिला आहे . 


क्रमांक एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / ४०७४ / ५५८ / सन २०२१. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ,, राहुरी , तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर हे याद्वारे असे जाहीर करतो की , प्रेरणा शेतकरी 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , गुहा , तालुका राहुरी , जिल्हा 
अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली आहे . तिचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / आरएचआय / जीएनएल / 
४०७४ / सन २०२१ असा आहे . 


राहुरी , ३० मार्च २०२१ . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


उपनिदिष्ट अधिनियमाच्या कलम १२ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था व उपवर्गीकरण इतर संस्था असे 


आहे . 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ७६३ / २०२१.- श्री . आनंद दे . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक १० एप्रिल २०२१ ते १८ 
एप्रिल २०२१ च्या सुट्टीस जोडून दिनांक १ ९ एप्रिल २०२१ ते 
दिनांक २३ एप्रिल २०२१ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


दिपक नागरगोजे , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , राहुरी . 


राहुरी , ८ एप्रिल २०२१ . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद दे , करभाजन यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२३१२ / ७६० / २०२१.- श्री . आनंद दे . 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांना दिनांक १ ९ एप्रिल २०२१ ते २३ 
एप्रिल २०२१ अशी एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


, 


श्री . आनंद दे . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
१० एप्रिल २०२१ ते २३ एप्रिल २०२१ या कालावधीचा कार्यभार 
श्री . एस . डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळला होता . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद दे . करभाजन यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 

, 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद दे . करभाजन , 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


श्री . आनंद दे . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे वरीलप्रमाणे दिनांक 
१ ९ एप्रिल २०२१ ते २३ एप्रिल २०२१ या कालावधीचा कार्यभार 
श्री . एस . डी . हरगुडे , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , तळोदा यांनी सांभाळला होता . 


नंदुरबार , २८ एप्रिल २०२१ . 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद 
दे . करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , अक्कलकुवा यांचे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -१ / एमएच -२३१२ / ७७१ / २०२१.- श्री . व्ही . एम . वैद्य , 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
यांना दिनांक ३ एप्रिल २०२१ ते दिनांक २५ एप्रिल २०२१ अशी 
एकूण २३ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


नंदुरबार , २८ एप्रिल २०२१ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . एम . वैद्य यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


१७ 


या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले अवसायनाचे 
या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / वाल्मिक दु फुपणी / मध्यंतरीय आदेश / २१३ / २०२१ , दिनांक १ 
मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम करीत आहे . 


श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . व्ही . एम . पथाडे , जिल्हा न्यायाधीश -१ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा सांभाळला होता . 


" 


श्री . व्ही . एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यावर ते कामावर 
रूजू 

होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकायांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र दिनांक ३० एप्रिल २०२१ रोजी सादर केले आहे . 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधिन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


- 


, 


जळगाव , २२ एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . व्ही . 
एम . वैद्य , तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले 
नसते , तर ते तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , शहादा यांचे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सह / साईबाबा म दु पाथरी / मध्यंतरीय आदेश / २११ / 

दु 
२०२१ , दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश , 


आशुतोष एस . भागवत , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , ३० एप्रिल २०२१ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


अंतिम आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 
वाचावे.- ( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 

१०२ ( १ ) , १०३ मधील तरतुदी . 
( २ ) या कार्यालयाकडील जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 

सह / वाल्मिक दु फुपणी / मध्यंतरीय आदेश / २१३ / २०२१ , 
दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / साईबाबा म दु पाथरी / अंतिम 
आदेश / ३७७ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , साईबाबा महिला 
दूध उत्पादक सहकारी सोसायटी मर्यादित , पाथरी , तालुका 
जिल्हा जळगाव या संस्थेस संदर्भीय क्रमांक २ अन्वये दिलेले 
अवसायनाचे या कार्यालयाकडील अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 
जिदुविअ / जळगाव / सह / साईबाबा म दु पाथरी / मध्यंतरीय आदेश / २११ / 
२०२१ , दिनांक १ मार्च २०२१ चे मध्यंतरीय आदेश हा कायम 
करीत आहे . 


> 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) 

१०३ अन्वये . 


अंतिम आदेश 


, 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / वाल्मिक दु फुपणी / अंतिम 
आदेश / ३७६ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १०२ ( १ ) अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांनुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव असा आदेश देतो की , वाल्मिक दूध 
उत्पादक सहकारी सोसायटी लिमिटेड , फुपणी , तालुका - जिल्हा 


तसेच संदर्भ क्रमांक २ च्या मध्यंतरीय आदेशान्वये नियुक्त अवसायक 
श्री . व्ही . एस . पाटील , सहायक सहकार अधिकारी , जळगाव 
अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव या 
आदेशान्वये सदर संस्थेचे अवसायनाचे अंतिम कामकाज करून 
सदर संस्था विसर्जनाचा / नोंदणी रद्दचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सहकारी 


, 


" 


, 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ मधील तरतुदीनुसार या 
कार्यालयास सादर करणेबाबत आदेश करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी पारीत करीत आहे . 


जळगाव असा आदेश देतो की , मुक्ताई दूध उत्पादक सहकारी 
संस्था मर्यादित , पारंबी , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव 
ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबतचा वाचावे क्रमांक १ 
नुसार पारीत केलेला मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / 
जळगाव / सहकार / मुक्ताई दु पारंबी / मध्यंतरीय आदेश / १८४ / २०२१ , 

दु 
दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत 
आहे . 


जळगाव , २२ एप्रिल २०२१ . 


" 


वाचावे.- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

जिदुविअ / जळगाव / माता जगदंबा मत्स्य फुपनगरी / 
मध्यंतरीय आदेश / ३७ / २०२० , दिनांक ८ जानेवारी 


सदरचा आदेश आज दिनांक १० मे २०२१ रोजी माझे सही 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , १० 

मे 


२०२१ . 


२०२१ . 


आदेश 


( २ ) चेअरमन , माता जगदंबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित , 

फुपनगरी , तालुका जिल्हा जळगाव यांचेकडील दिनांक 
२२ मार्च २०२१ चे खुलासा . 


विलोपित आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अधिसूचना / ४१५ / सन 
२०२१.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , नियोजित अंबिका माता महिला बंदिस्त 
शेळीमेंढी पालन सहकारी संस्था मर्यादित , चहूत्रे , तालुका पारोळा , 
जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ 
चे नियम क्रमांक २४ ) नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / पीआरएल / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २ ९ ८ / २०२१ असा आहे व नोंदणी दिनांक १० मे २०२१ ही 
आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो.आदेश / माता जगदंबा मत्स्य 
फुपनगरी / ३७८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार 
मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 
जळगाव असा आदेश देतो की , माता जगदंबा मत्स्य सहकारी 
संस्था मर्यादित , फुपनगरी , तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था 
अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार 
पारित केलेला मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / 
सहकार / माता जगदंबा मत्स्य फुपनगरी / मध्यंतरीय आदेश / ३७ / २०२० , 
दिनांक ८ जानेवारी २०२१ हा विलोपित ( रद्द ) करण्यात येत आहे . 

सदरचा आदेश आज दिनांक २२ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
सही शिक्क्यानिशी दिला असे . 


, 


८ 


जळगाव , 


१० 


मे 


२०२१ . 


जळगाव , २२ एप्रिल २०२१ . 


आदेश 


वाचावे.- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक 

जिदुविअ / जळगाव / मुक्ताई दुपारंबी / मध्यंतरीय आदेश / 

१८४/२०२१ , दिनांक १८ फेब्रुवारी २०२१ . 
( २ ) चेअरमन / सेक्रेटरी , मुक्ताई दूध उत्पादक सहकारी 

संस्था मर्यादित , पारंबी , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक १० मे २०२१ चा 
सुनावणीवेळी प्राप्त खुलासा . 

विलोपित आदेश 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ३५३ / सन २०२१.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , गणेश दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , हातगाव , 
तालुका चाळीसगाच , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम क्रमांक २४ ) नोंदणी करण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था यात 
करणेत येत आहे . 


, 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २ ९ ६ / २०२१ असा आहे व नोंदणी दिनांक ९ एप्रिल २०२१ 
ही आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलो.आदेश / मुक्ताई दु पारंबी / 
४१४ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारांनुसार मी , 
रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


जळगाव , ९ एप्रिल २०२१ . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


१ ९ 


1 


मध्यंतरीय आदेश 


सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी 
संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था यात करणेत येत आहे . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / 
( डी ) / २ ९ ७ / २०२१ असा आहे व नोंदणी दिनांक १५ एप्रिल २०२१ 
ही आहे . 


" 


क्रमांक जिदुवि / जळगाव / सहकार / आदिवासी मत्स्य रायपूर कंडारी / 

/ 
म.आ. / ३५५ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०२ ( १ ) ( क ) ( दोन ) ( चार ) अन्वये मला प्राप्त 
झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र र . पाटील , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव आदिवासी मत्स्य व्यवसाय 
सहकारी संस्था मर्यादित , रायपूरकंडारी , तालुका जळगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत असलेबाबत व संस्थेचा 
कारभार गुंडाळण्यात येत असलेबाबत आदेश देत आहे . 


जळगाव , १५ एप्रिल २०२१ . 


वाचावे.- ( १ ) या कार्यालयाचा मध्यंतरीय आदेश जा . क्र . जिदुविअ / 

जळगाव / सहकार / अमृतधारा दु / मध्यंतरीय आदेश / २१ ९ / 
२०२१ , दिनांक १ मार्च २०२१ . 


" 


मी , या आदेशान्वये या संस्थेचे अवसायनाचे कामकाज करणेसाठी 
कलम १०३ ( १ ) अन्वये अवसायक म्हणून श्री . दिपक व्ही . ठाकूर , 
उपलेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , जळगाव अधीन विशेष लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था ( पदुम ) , वर्ग -२ , जळगाव यांची नियुक्ती करीत आहे . 


. 


, 


, 


( २ ) चेअरमन / सेक्रेटरी , अमृतधारा दूध उत्पादक सहकारी 

संस्था मर्यादित , डांगर बु . , तालुका अमळनेर , जिल्हा 
जळगाव यांचेकडील दिनांक १ एप्रिल २०२१ चा 
सुनावणीवेळी प्राप्त खुलासा . 


सदरचा अंतरीम आदेश कायम का करण्यात येऊ नये यासाठी 


विलोपित आदेश 


संस्थेस / संस्थाचालकांना याबाबत लेखी खुलासा सादर करण्यासाठी या 
आदेशाचे तारखेपासून एक महिन्यांची संधी देण्यात येत आहे . त्याप्रमाणे 
माझेसमोर समक्ष उपस्थित राहून लेखी / तोंडी स्वरूपात सविस्तर 
खुलासा सादर करावयाचा असल्यास त्यासाठी दिनांक १० मे 

२०२१ 
रोजी सकाळी ११.३० वाजता वेळ निश्चित करण्यात येत आहे . या 
एक महिन्याच्या मुदतीत कोणताही खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपले 
काहीएक म्हणणे नाही असे गृहीत धरून दिलेला अंतरिम आदेश 
कायम करण्यात येईल . 


" 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / विलोपित आदेश / अमृतधारा दु 
३३८ / सन २०२१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १०२ ( २ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , रविंद्र 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
अमृतधारा दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , डांगर बु . , 
तालुका अमळनेर , जिल्हा जळगाव ही संस्था अवसायनात घेण्यात येत 
असलेबाबतचा वाचावे क्रमांक १ नुसार पारीत केलेला मध्यंतरीय 
आदेश जावक क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / अमृतधारा दु / मध्यंतरीय 
आदेश / २१ ९ / २०२१ , दिनांक १ मार्च २०२१ हा विलोपित ( रद्द ) 
करण्यात येत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक ९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
सहीशिक्क्यानिशी दिला असे . 


जळगाव , ९ एप्रिल २०२१ . 


आदेश 


सदरचे आदेश आज दिनांक ९ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


रविंद्र र . पाटील , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ३७१ / सन २०२१.- मी , रविंद 
र . पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , साईकृपा महिला दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था मर्यादित , भवाळी , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम ९ ( १ ) ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे नियम 
अन्वयेक्रमांक २४ ) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 


जळगाव . 


जळगाव , ९ एप्रिल २०२१ . 


, 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


वाचा. 


( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र , १४१ / 

का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 


श्रीमती एस . एस . सस्ते , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांना 
संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची 
अर्जित रजा ( दिनांक १ एप्रिल २०२१ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ 
पावेतो ) फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ 
मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ 
न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 


२०१० . 


( २ ) श्री . वाय . पी . पुजारी , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचा जावक क्रमांक १५ ९ २ / २०२१ , दिनांक ३ एप्रिल 

3 
२०२१ रोजीचा अर्ज . 


सदर आदेशाची नोंद श्रीमती एस . एस . सस्ते , मुख्य 
न्यायदंडाधिकारी , नाशिक यांचे मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


, 


नाशिक , १३ मे २०२१ . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / २ ९ ५२ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


वाचा . 


( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 

का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 


४ 


२०१० . 


" 


> 


श्री . वाय . पी . पुजारी , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर 
व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव यांना संदर्भीय शासन 
निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा 
( दिनांक १ एप्रिल २०२१ ते दिनांक ३० एप्रिल २०२१ पावेतो ) फक्त 
रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक १ एप्रिल २०२० ते ३१ मार्च २०२२ 
या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता 
मंजूर करण्यात येत आहे . 


( २ ) श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 

वरिष्ठ स्तर , निफाड , जिल्हा नाशिक यांचा जावक 
क्रमांक १०३ ९ / २०२१ , दिनांक ५ मे २०२१ रोजीचा 
अर्ज . 


आदेश 


क्रमांक आस्था / रजा / ३०५४ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . वाय . पी . पुजारी , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर व अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी , मालेगाव 
यांचे मूळ सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


नाशिक , ५ मे २०२१ . 


श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर , निफाड , जिल्हा नाशिक यांना संदर्भीय शासन निर्णयांमध्ये नमूद 
केल्यानुसार ( ३० ) तीस दिवसांची अर्जित रजा ( दिनांक १ मे २०२१ 
ते दिनांक 

३० 

मे २०२१ पावेतो ) फक्त रजा रोखीकरणाकरिता दिनांक 
१ एप्रिल २०२१ 

ते ३१ 

मार्च २०२२ या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित 
रजेच्या सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे . 


वाचा. 


( १ ) शासन निर्णय क्रमांक एचसीटी -२०० ९ / प्र.क्र . १४१ / 
का - तीन , मंत्रालय , मुंबई -३२ , दिनांक २२ ऑक्टोबर 

, 


२०१० . 


सदर आदेशाची नोंद श्री . एस . डब्ल्यू . उगले , २ रे सहदिवाणी 

२ 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , निफाड , जिल्हा नाशिक यांचे मूळ सेवापुस्तकात 
घेण्यात यावी . 


, 


( २ ) श्रीमती एस . एस . सस्ते , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नाशिक 

यांचा जावक क्रमांक ५ ९ १ / २०२१ , दिनांक ३० एप्रिल 
२०२१ रोजीचा अर्ज . 


अभय एस . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नाशिक . 


आदेश 


नाशिक , १३ मे २०२१ . 

. 


, 


क्रमांक आस्था / रजा / ३०५३ / २०२१.- प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
नाशिक हे खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


२१ 


1 


उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०२१ . 


, 


क्रमांक वि -८ / दरी शेतकरी विकास / सह.संस्था / नोंदणी / १३१५ / 
सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक 
हे याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री . शिवाजी आनंदराव पिंगळे 
मुख्यप्रवर्तक यांनी नियोजित दरी शेतकरी विकास सहकारी संस्था 
मर्यादित , दरी , तालुका - जिल्हा नाशिक ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे मधील ( सन १ ९ ६१ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
असून 

तिचा नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / आरएसआर / ( एसआर / 
५ ९ ३७ / सन २०२१ , दिनांक ७ एप्रिल २०२१ असा आहे . 


आदेश 


- 


, 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १२ ( १ ) 
व त्याखालील नियम १० ( २ ) अन्वये सदर संस्थेचे वर्गीकरण 
साधन संपत्ती संस्था असून उपवर्गीकरण सेवा साधन संपत्ती 
संस्था असे आहे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / १०७७ / 
सन २०२१.- माँ सरस्वती व्हॅली को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके । 
एचएसजी / टीसी / ६०६२ / सन २०२१ , दिनांक २० एप्रिल २०२१ अन्वये 
मौजे नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ६४ ९ / ए / २ , प्लॉट नंबर ४ 
यांसी क्षेत्र ५४१.६२ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


नाशिक , ७ एप्रिल २०२१ . . 


आदेश 


नाशिक , २० एप्रिल २०२१ . 


- 


आदेश 


क्रमांक वि -१ / दिव्यशांतीहौ.सो . / नों.रद्द / क .२१ / १०१ ९ / सन २०२१. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम २१ मधील 
तरतुदींचा वापर करून उक्त नमूद कारणास्तव मी , फयाज मुलाणी , 
उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक तालुका , नाशिक या आदेशान्वये 
दिव्यशांती सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , नाशिक नोंदणी 
क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / ( टीसी ) / ४३३८ / सन २००३ , दिनांक 
१२ जून २००३ ह्या संस्थेची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश देत 
असून सदर आदेशाचे दिनांकापासून संस्थेचे विसर्जन झाले आहे 
असे समजण्यात येईल व ती निगमनिकाय असण्याचे बंद होईल . 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १६ एप्रिल २०२१ रोजी माझे 
सही व कार्यालयीन मुद्रेसह दिला असे . 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / ११०७ / 
सन २०२१.- गणराज रेसिडेन्सी को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी 
लिमिटेड , नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / 
एचएसजी / टीसी / ६०६३ / सन २०२१ , दिनांक २७ एप्रिल २०२१ अन्वये 
मौजे दसकशिवारातील सर्व्हे नंबर १२/२/२० पैकी प्लॉट नंबर २० 
यांसी क्षेत्र ४३२.०३ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे नियम 
१० अन्वये तिचे वर्गीकरण गृहनिर्माण संस्था असून उपवर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आल्याचे याद्वारे जाहीर 
करीत आहे . 


नाशिक , १६ एप्रिल २०२१ . 


, 


आदेश 


> 


फयाज मुलाणी , 

उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , नाशिक , 


क्रमांक वि -१ / एनएसके / एनएसके / एचएसजी / टीसी / १०७५ / 
सन २०२१.- कोमल को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , 
नाशिक ही संस्था नोंदणी क्रमांक एनएसके / एनएसके / एचएसजी / 
टीसी / ६०६१ / सन २०२१ , दिनांक १६ एप्रिल २०२१ अन्वये मौजे 
नाशिक शिवारातील सर्व्हे नंबर ५०७/२१ , प्लॉट नंबर २१ यांसी 
क्षेत्र ३७५.२३ चौरस मीटर या मिळकतीवर महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आलेली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६० चे नियम 


तालुका - जिल्हा नाशिक . 


नाशिक , २७ एप्रिल २०२१ . 


) 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था / डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ( ओ ) / ३८८ / १० ९ २ / २१ 
२२ / सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका 
जिल्हा धुळे जाहीर करतात की , परिवर्तन कृषीपूरक सहकारी 
संस्था मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली 
नोंदणी क्रमांक डीएलई / डीएलई / जीएनएल / ३८८ / २०२१-२०२२ / सन 
२०२१ , दिनांक ३ मे २०२१ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ४३४ / सन २०१६.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , नियोजित बळीराजा शेळीमेंढी पशुसंवर्धन सहकारी संस्था 
मर्यादित , पातोंडा , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / ७५२ / २०१६ , 


असून तिचा 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 

चे 
नियम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) सर्वसाधारण संस्था 
व उपवर्गीकरण इतर संस्था या उपवर्गात करण्यात येत आहे . 


दिनांक २४ जून २०१६ अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) 
नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० 
( १ ) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे . 


धुळे , ३ मे २०२१ . 


जळगाव , २४ जून २०१६ . 


आदेश 


आदेश 


, 


क्रमांक आस्था / डीएलई / डीएलई / एचएसजी / टिसी / १०२४ / १० ९ ३ / 
२१-२२ / सन २०२१.- उपनिबंधक , सहकारी संस्था , धुळे , तालुका 
जिल्हा धुळे जाहीर करतात की , राजे सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , धुळे , तालुका - जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ चा नियम क्रमांक २४ ) 
कलम ९ ( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / डीएलई / एचएसजी / १०२४ / २०२१-२०२२ / सन २०२१ , 
दिनांक ३ मे २०२१ असा आहे . 


क्रमांक जिदुविअ / जळगाव / सहकार / ४३६ / सन २०२१.- सहायक 
निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , धुळे याद्वारे अधिसूचित करतात 
की , जय मल्हार दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित , सावखेडा 
बु . , तालुका - जिल्हा जळगाव ही संस्था नोंदणी क्रमांक जेजीए / 
सीएचएन / एजीआर / ( ओ ) / ( डी ) / २ ९९ / २०२१ , दिनांक १७ मे २०२१ 
अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १ ) नोंदणी करण्यात आली 


असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० ( १ ) अन्वये या संस्थेचे 


तिचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
नियम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) गृहनिर्माण संस्था व 
उपवर्गीकरण भाडेकरू सहकारी गृहनिर्माण संस्था या उपवर्गात 
करण्यात येत आहे . 


वर्गीकरण कृषी संस्था व उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 


रविंद्र र . पाटील , 


संजय गिते , 
उपनिबंधक , 


सहायक निबंधक , 


सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , 


सहकारी संस्था , धुळे , 
तालुका - जिल्हा धुळे . 


जळगाव . 


जळगाव , १७ 

मे 


धुळे , ३ मे २०२१ . 


२०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


- 


२३ 


1 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / Leave / 2611 / 2021.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant 
the following Officer's Leave for the period mentioned against their names . 


( 1 ) 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


Shri . J. W. Gaikwad , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
two ( 2 ) days from 31st March 2021 to 1st April 
2021 . 


2 


Smt . S. M. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Ex post facto sanction to the Earned Leave for 
four ( 4 ) days from 6th April 2021 to 9th April 2021 
suffixing holidays falling on 10th April 2021 to 11th 
April 2021 . 


3 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Ex post facto sanction to the Half Pay Leave for 
four ( 4 ) days from 6th April 2021 to 9th April 2021 
with permission to leave headquarter with effect 
from 5th April 2021 after office hours to 12th April 
2021 before office hours . 


4 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for five ( 5 ) days 
from 19th April 2021 to 23rd April 2021 prefixing 
holidays falling on 15th April 2021 to 18th April 
2021 with permission to leave headquarter with 
effect from 15th April 2021 after office hours to 
24th April 2021 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


2 


1 


Shri . J. W. Gaikwad , 
4th Joint Civil Judge , 
Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik . 


Shri . V. A. Sathe , 
5th Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Nashik with effect from 
31st March 2021 before offce hours to 1st April 
2021 after office hours . 


2 


Smt . S. M. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Shri . V. S. Hingane , 
District Judge - 10 and Assistant Sessions Judge , 
Nashik with effect from 6th April 2021 before office 
hours to 9th April 2021 after office hours . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , ऑक्टोबर २८ ते नोव्हेंबर ३ , २०२१ / कार्तिक ६ - १२ , शके १ ९ ४३ 


- 


Name and Designation 


Sr. 
No. 
1 


( II ) – contd . 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties 

3 


- 


2 


3 


Shri . S. S. Jahagirdar , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
Joint Civil Judge , Senior Division and Additional 
Chief Judicial Magistrate , Niphad with effect from 
6th April 2021 before office hours to 12th April 
2021 before office hours . 


4 


Shri . M. S. Bodhankar , 
District Judge - 5 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


2 


Shri . P. B. Ghuge , 
District Judge - 4 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 15th April 2021 after office 
hours to 24th April 2021 before office hours . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


2 


Nashik , 19th April 2021 . 


Order 


No. EST / Leave / 2629 / 2021.- In partial modification of this office order under reference the Principal 
District and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the following Order : 


Sr. No. 

1 


Name and Designation 

2 


Period 

3 


1 


Smt . S. N. Bhalerao , 
Ad hoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Sanction to the Earned Leave for four ( 4 ) days 
from 6th April 2021 to 9th April 2021 suffixing 
holidays falling on 10th April 2021 to 11th April 
2021 . 


During the absence of Smt . S. N. Bhalerao , Ad hoc District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik the Charge is kept with Shri . V. S. Hingane , District Judge - 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik with effect from 6th April 2021 to 11th April 2021 . 


ABHAY S. WAGHWASE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik . 


2 


Nashik , 28th April 2021 . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH 
MORE , PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


